मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेने पारीत 
केलेला दि.१६.१०.२०१७ रोजीचा ठराव क्र.१४ महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (9) अन्वये 


अंशत: निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-१११७/प्र.क्र.२३२/नवि-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:-११ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ:- १. आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/साबा/सप/६७०/२०१७-१८, दि.०६.११.२०१७. 
२. आयुकत, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/साबां/सप/८७८/२०१७-१८, 
दि.१२.०१.२०१८. 
३. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/साबां/सप/१०२८/२०१७-१८,दि.०७.०३.२०१८. 
४. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/साबां/सप/३९८/२०१८-१९, 
दि.३१.०७.२०१८. 
५. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/साबां/सप/३३७/२०१९-२०, दि.०५.०७.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पू, मौजे खारी येथील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण 
क्र.१०८ वरील मार्केटसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर मार्केट विकसित करण्यासाठी महानगरपालिकेने दिलेल्या 
मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रियेद्वारे स्थायी समिती सभेच्या मान्यतेने कंत्राटदारास कार्यादेश देण्यात आले असताना व 
यासंदर्भात प्रशासनामार्फत कोणताही प्रस्ताव देण्यात आला नसतानाही, महासभेने दि.१६.१०.२०१७ रोजीच्या ठराव 
क्र.१४ अन्वये सदर मार्केट विकसित करण्याच्या कामात काही बदल करण्याचा निर्णय घेऊन, त्याअनुषंगाने 
महापालिकेच्या प्रशासनाला अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

सद्यस्थितीत सदर कामाबाबत कार्यादेश दिल्याने महासभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे योग्य 
होणार नसल्याने महासभा दि.१६.१०.२०१७ रोजीच्या ठराव क्र.१४ मधील खारी मार्केट बांधण्याबाबत महासभेने 
घेतलेल्या निर्णयाचा भाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ अन्वये अंशत: विखंडीत करण्याची 
दि.०६.११.२०१७ च्या पत्रान्वये आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी शासनास विनंती केली आहे. 

२. मिरा-भाईदर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.१४, दि.१६.१०.२०१७ मधील अ.क्र.३ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद 
केले आहे:- 

“भाईंदर (पो मौजे खारी आरक्षण क्र.१०८ या जागेत मार्केट बांधण्याचे काम मंजूर झालेले आहे. तथापि, 
महानगरपालिकेमार्फत यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या आर.सी.सी. तळ अधिक एक मजल्याच्या मार्केटचा विक्रेत्यांमार्फत 
वापर सुरू होऊ शकला नाही. त्यामुळे मार्केटचा वापर होण्याच्या दृष्टीने सदर मार्केटच्या डिझाईनमध्ये बदल करून 
तळमजल्यावर मार्केट शेड बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करून मंजूर दरानुसार HACER नवीन डिझाईन घेऊन 
काम करून घेण्यास ही सभा मान्यता देत आहे.” 

३. यासंदर्भात आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी दि.३१.०७.२०१८ व दि.०५.०७.२०१९ च्या पत्रांन्वये 
पुढीलप्रमाणे सादर केले आहे:- 

(3.9) मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईदर (पृ) येथे आ.क्र.१०८ विकास योजनेतील मार्केट आर.सी.सी. 

स्वरुपात तळ अधिक एक मजल्याचे कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यावर निविदा प्रक्रिया पूर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११७/प्र.क्र.२३२/नवि-२८ 


करून महानगरपालिका पत्र दि.०३.०६.२०१७ अन्वये मे.गिरीराज कन्स्ट्रकान यांना कार्यादेश देण्यात आळेला 
आहे. 

(3.2) दि.१६.१०.२०१७ रोजी भाईंदर (पृ, मौजे खारी आ.क्र.१०८ या जागेत मार्केट बांधण्याचे काम मंजूर झालेले आहे, 
तथापि, महानगरपालिकेमार्फत यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या आर.सी.सी. तळ अधिक एक मजल्याच्या मार्केटचा 
विक्रेत्यामार्फत सुरू होऊ शकला नाही. त्यामुळे मार्केटचा वापर होण्याच्या दृष्टीने सदर मार्केटच्या डिझाईनमध्ये 
बदल करून तळ मजल्यावर मार्केट बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करून मंजूर दरानुसार कंत्राटदारास 
नवीन डिझाईन देऊन काम करावे असा ठराव क्र.१४ महासभेने पारीत केला. 

(३.३) दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ठेकेदारामार्फत मार्केटच्या बांधकामास (पायलींग) सुरूवात करण्यात आली होती. 
सद्यस्थितीत मार्केटचे तळ अधिक एक मजल्याचे आर.सी.सी. बांधकाम पूर्ण झालेले असून, बांधकाम, प्लास्टर, 
लादी, प्लंबिंग, विद्युत फिटींग इत्यादी कामे शिल्लक आहेत. 

(३.४) यापूर्वी महासभेने दिलेल्या मंजुरीनुसार सदर कामाबद्दल कार्यादेश देऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याने, 
आता महासभेने नव्याने केलेल्या ठरावानुसार कार्यवाही करणे योग्य होणार नसल्याने सदर ठराव क्र.१४, 
दि.१६.१०.२०१७ मधील मार्केटच्या निर्णयाबाबतचा भाग अंशत: विखंडीत करण्याची आयुक्‍त, मिरा-भाईदर 
महानगरपालिका यांनी विनंती केळेली आहे. 

(3.4) तळ + पहिला असे मार्केट विकसित केल्यास जास्त क्षेत्रफळाची जागा उपलब्ध होणार आहे. सदर ठराव 
महानगरपालिकेच्या आर्थिक व व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कळम-४५१ (9) अन्वये प्रथमत: अंशत: निलंबित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
तद्नुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

मिरा-भाईदर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.१४, दि.१६.१०.२०१७ मधील अ.क्र.३) “भाईंदर (पू येथील 
मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र.१०८ वरील मार्केटसाठी राखीव असलेल्या जागेत मार्केट बांधण्याचे काम मंजूर 
झालेले आहे. तथापि, महानगरपालिकेमार्फत यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या आर.सी.सी. तळ अधिक एक मजल्याच्या 
मार्केटचा विक्रेत्यांमारफत वापर सुरू होऊ शकला नाही. त्यामुळे मार्केटचा वापर होण्याच्या दृष्टीने सदर मार्केटच्या 
डिझाईनमध्ये बदल करून तळमजल्यावर मार्केट शेड बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करून मंजूर दरानुसार 
कंत्राटदारास नवीन डिझाईन घेऊन काम करून घेण्यास ही सभा मान्यता देत आहे” हा भाग महानगरपालिकेच्या 
आर्थिक तसेच व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याने, तो महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियमाच्या कळम-४५१ (१) 
अन्वये शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विखंडीत करण्याच्या अनुषंगाने प्रथमत: निलंबित करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निलंबनाच्या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधितांनी अभिवेदन सादर करावे. 
विहित मुदतीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (३) अन्वये प्रस्तुत 
प्रकरणी पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११७/प्र.क्र.२३२/नवि-२८ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२१११३१५२६८८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
= Of Maharashtre 


N avna t h Die Maharashtra, ou=Urban 
Devel , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
385 Sef? 4e3ffe622f226b31d75c2a13f319632f0d 
se VAsJn Sah Oa eira Number Sb 
a V a | a h a9388dba7f3db15e247ff5, cn=Navnath Rave 
Date: 2020.12.11 13:18:14 +05'30" 
(नवनाथ रा. वाठ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महापौर, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-२८). 


EO ee CO > जज 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


